मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० नवी व 
नवीकरणीय ऊर्जा या लेखाशिर्षाखाळील सन 
२०१८-१९ या वर्षा अखेरच्या बचतीच्या रक्कमा 
प्रत्यार्पित करणेबाबत व अंतिम सुधारीत तरतूदीस 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


शासन निर्णय-: 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० - नवी व 
नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्गत कार्यक्रम खर्चावरील शिल्लक तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केल्यानुसार प्रत्यक्ष बचत रु. २९२,४०,७७,२००/- प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत. व सन २०१८-१९ 
अखेर झालेला प्रत्यक्ष खर्च रु. ५३४,०३,७६,८००/- या खर्चास अतिंम सुधारीत तरतूद म्हणून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मागणी क्र. के-६ अंतर्गत विविध लेखाशिर्षा खालील एकूण मंजूर तरतूद, केलेले 
पुनर्विनियोजन, झालेला एकूण खर्च, बचतीची कारणे व अंतिम सुधारीत तरतूद या बाबींचा तपशिल 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५१००४८५१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
— Digitally signed by Nitin Gaikwad 
N itl a G al kw ad tig es bo enc Maharashtra, 


OU = Industry Energy and Labour Department 
Date: 2019.06.01 15:18:56 +05'30' 


(नितिन गायकवाड) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व,मुंबई-५१ 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
५. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
६. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 
७. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१०. निवासी ळेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 
११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्राळय, मुंबई ४००० ०३२. 


०८ Av AD OO 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(१/ऊर्जा-३ 


१२. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१३. क.अ. (प्रशासन-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१४. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


सन २०१८-१९ मधील कार्यक्रमावरील मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 
प्रत्यक्ष रुपये 


मूळ अर्थसंकल्पिय पूर्नविनियोज प्रत्यार्पित केलेली | अंतिम सुधारीत 
योजना मागणी क्र. मुख्यलेखाशिर्ष तरतूद पुरवणी १ पुरवणी २ पुरवणी ३ एकूण तरतूद एकूण तरतूद बचतीची कारणे 


Em 

229400038 00000000 ५३२५६०००० १४३२५६०००० १४३२५६०००० १००५०४८००० ४२७५१२०००|पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेली पुरवणी 
मागणी रू. ५३.२५६० कोटीपैकी वित्त विभागाने 
केवळ रू.२० कोटी इतका निधी वितरणास परवानगी 
दिली. सुधारित अंदाजामध्ये Hee नगर नागपूर 
येथे सौर पथदिवे बसविण्याच्या रू. ११९ कोटीच्या 
प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता न 
मिळाल्यामुळे रू. १००.५०४८ कोटी निधी प्रत्यार्पित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण सहाय्यक 
अनुदान 
_ ण 111 |1| || 


२|सौर वीजेवरील कृषीपंप 
शं बसविण्यासाठी 
२८१००९११ २५९५३००००० २५९५३००००० २५९५३००००० ५१९०६०००० २०७६२४००००॥वित्त विभागाकडे निधी वितरणासाठी रू. २५९.५३ 
कोटीची मागणी केली होती. तथापि वित्त विभागाने 
रू. २०७.६२४० कोटी वितरणास परवानगी 
दिल्यामुळे रू. ५१.९०६० कोटी इतकी बचत 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


२८१००१२३ ३००००००००० ३००००००००० ३०००००००००| ११७३५७५२०० १८२६४२४८००॥वित्त विभागाने ८०% च्या मर्यादेत रू. Wo कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करून दिला. निष्कासन 
व्यवस्थेच्या प्रस्तावांची पूर्तता न झाल्याने निधी 
वितरीत करता आला नाही. त्यामुळे रू. 
११७.३५७५२०० कोटी इतकी बचत प्रत्यार्पित 
करण्यात येत आहे. 

२८१००९८३ ७३६५९४००० ७३६५९४००० ७३६५९४००० २२६३९४००० ५१०२०००००|सौर पंपाच्या किंमतीमध्ये घट झाल्याने निर्धारित 
संख्येचे पंप अल्प किंमतीत उपलब्ध झाल्याने शिल्लक 
रक्‍कम रू. २२.६३९४ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत 
आहे. 


एकूण के-६ - २८१० 
६९९५३००००० ५३२५६०००० ७३६५९४०००| ८२६४४५४००० ८२६४४५४०००| २९२४०७७२०० ५३४०३७६८०० 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


पक! * DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = Maharashtra, O = Government 
itl Nn al Wa Of Maharashtra, OU = Industry Energy and Labour Department 


Date: 2019.06.01 15:19:12 +05'30" 


3/93 वा वित आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार 
प्रोत्साहन अनुदान 

४।महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
निधीमधून भागविलेला 
खर्च 


५|अनुसूचित जाती 
उपयोजना मुख्य मंत्री 
सौर कृषीपंप योजना 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


